मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा विभाग, पुणे 
यांच्या अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,सातारा सिंचन 
मंडळ यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी 


अभियंता,कोयना 


बांधकाम 


विभाग 


क्र.१,कोयनानगर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०३.२०२० ते 
दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२०/प्र.क्र.३०/जवि 


नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :१९.०३.२०२० 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.५३/जवि, दि.१९.१०.२०१९ 
२) मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ(जस)/आस्था-४/१०५२/सन २०२०, दि.१८.०२.२०२० 


शासन निर्णय : 
अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा यांच्या आधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, कोयना बांधकाम विभाग क्र.१, कोयनानगर व त्याअंतर्गत ४ उपविभागीय 
कार्यालयामधील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०१ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०८ पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत किंवा त्या पदावर 


संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास येत आहे. (तपशील सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला आहे.) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नावा  । विभाग/उपविभागाचे नाव नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील 
प्रस्तावित पदांची 
संख्या 
१. , २. ३. PR 
q)  ।कार्यकारी अभियंता, | १) विभागीय कार्यालय ३४ 
कोयना बांधकाम ।२) कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.१ (ओ, १३ 
विभाग क्र.१ , | कोयनानगर 
कोयनानगर ३) कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.१ (बो, १८ 


कोयनानगर 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.३०/जवि 


४) कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.१ (ड), १८ 
कोयनानगर 
५) कोयना बांधकाम उपविभाग क्र.४ (बो, १८ 
कोयनानगर 

एकूण 1१०१ | ०१ 


२. Vat पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च "मागणी क्र. आय.५, (नियत अस्थायी 
आस्थापना) मुख्य लेखाशीर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१ जलविद्युत निर्मिती 
००१- संचालन व प्रशासन (०७ अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा अंतर्गत 
(0)(03) कोयना धरण पायथा वीजगृह (डावा तट)(कार्यक्रम) (४८०१ ३९४७),(०७)(०१) कोयना 
जलविद्युत प्रकल्प टप्पा ४ (कार्यक्रम) (४८०१ ३९२९)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व 
त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२०अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि 
आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥8/99॥॥8.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२००३१९१८२५३५९१२७ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


aa Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 
सोबत:- विवरणपत्र. Amruta Ajit 11 त 
Maharashtra, OU = Water Resources 
| n a m d a r pee eae 19 18:28:28 +05'30' 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 
प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 


१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/नागपूर 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/नागपूर 

3) मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, पुणे 

४) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिचन मंडळ,सातारा (2 प्रती) 

५) अधीक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग,पुणे. 
६) कार्यकारी अभियंता,कोयना बांधकाम विभाग क्र.१,कोयनानगर (३ प्रती) 

७) जल विद्युत, संग्रहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.३०/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई - २०२०/प्र.क्र.3०/ज.वि., दि.१९.०३.२०२० चे 


विवरणपत्र १ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
अ.क्र पदनाम कोयना बांधकाम विभाग क्र.१, 
कोयनानगर व ४ उपविभाग 
किड २ ३ 
१ ।कार्यकारी अभियंता 1१ 
2 | उप अभियंता (उप कार्यकारी अभियंता) 1१ 
३ | ey विभागीय अभियंता ४ 
४ | कनिष्ठ अभियंता/ शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ १८ 
५ | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १६ 
६ ।विभागीय लेखापाल 1१ 
७ | प्रथम लिपिक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक ९ 
लघु टंकलेखक a | 
१० | ० | कनिष्ठ लिपिक/लि.टं बंका । ता १ 
११ | भांडारपाल 1१ 
१२ ।सहाय्यक भाडारपाल 11 के. | 
१३ | टंकलेखक ७ 
१४ | आरेखक/आरेखक श्रेणी-१ a 
१५ | सहाय्यक आरेखक/ आरेखक श्रेणी-२ 1१ 
१६ | अनुरेखक /आरेखक श्रेणी-३ 8 
१७ | BUT a see 
१८ | वाहनचालक ५ 
१९ ।नाईक .__ शी. १ 
२० ।शिपाई 1१ | १ 
२१ । चौकीदार षु 
एकूण 1१०0१ | १ 


Digitally signed by Amruta Ajit Inamdar 


A mruta Aj it | na md QI ON: CN = Amruta Ajit Inamdar, C= IN, S 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


OU = Water Resources Department 
Date: 2020.03.19 18:28:49 +05'30' 


(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२०/प्र.क्र.३०/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०२०/प्र.क्र.३०/ज.वि. दि.१९.०३.२०२० चे 
विवरणपत्र २ 
(दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२०) 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची नांवे व पदनाम निहाय यादी. 


कोयना बांधकाम विभाग क्रमांक १, कोयनानगर 


अ.क्र. कर्मचाऱ्यांचे नांव पदनाम सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
es श्री.मनोहर नारायण नाईक मोजणी परिचर ३१/०५/२०२० 
२ ।श्री.रामा भिमराव कांबळे मोजणी परिचर ३०/१०/२०२० 
3 श्री.सुरेश अंबाजी देसाई मजूर ३०/६/२०२१ 
४  श्री.वंद्रकांत मानू देशमुख मजूर ३०/९/२०२२ 
५  । श्री.सिताराम रामचंद्र चाळके मजूर ३१/५/२०२५ 
६ ।श्री.बंडू किसन सपकाळ मजूर ३०/९/२०२५ 
७ श्री.संजय मानाजी देसाई मजूर ३०/६/२०२७ 
८ | श्री.शांताराम गणपत चव्हाण मजूर ३१/७/२०२७ 
एकूण ८ 
Inamdar Date: 2020.03.19 18:28:02 40500" 
(अ.अ.इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


